हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोळी तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०३ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२९१२, दि.२१/०८/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याची आवश्‍यकता तसेच जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी (कि.मी) दर्जोन्नती 
क्र नंतरचा क्रमांक 
ian ग्रामा १३ सून धोत्रा ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८२ 
भेटसावंगी तांडा रस्ता. 
२. । रा.मा. २४९ पासून ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८३ 
भटसावंगीफाटा ते धनापुर 
रस्ता. 
3. | TAT १७ पासून बोरजा ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८४ 
सांडस रस्ता. 
एकूण ११.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०३ /नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९७९.७०० --११.००) म्हणजेच 
१९९०.७०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११६४०१६६२१८ असा आहे. हा AT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa ५ h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rf . 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 1 4db5f8c 
Vi al a ya kra 0 Pp a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.01.21 16:43:56 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० रेखाचित्र शाखा 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


